संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवर सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब 


या पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक :- ३० जुलै, २०१९ 


संदर्भ : १) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-११६७/२१९२/ 
आठ, दिनांक ०५.११.२०१८, 
२) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र H/No: 
महासंचालक/ गो/४८-४९/२०१९, दि. ०७.०६.२०१९, 
3) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. एम.आय.एस- १३१५/प्र.क्र-२३७/पोल-४, 
दिनांक- 30.04.2094, 


४ सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/ 
प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दि.२८ मे,२०१८. 


प्रस्तावना :- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त संचालक, न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर सहायक रासायनिक 
विश्लेषक, गट-ब [६ व्या वेतन आयोगानुसार रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड पे रु.४४००/-] व [सुधारीत 
मॅट्रीक्समधील वेतनस्तर S-94 : ४१८००-१३२३०० या वेतनश्रेणीत ७ व्या वेतन आयोगानुसार] या 
वेतनश्रेणीतील पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या उपरोक्‍त संदर्भाधिन 
दि.०५.११.२०१८ च्या पत्रान्वये एकूण ८२ उमेदवारांची त्यांच्या गुणवत्ताक्रमानुसार सहायक रासायनिक 
विश्लेषक, गट-ब या पदासाठी शासनास शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे गुणवत्ता क्र.६५ 
येथील उमेदवाराचा अपंग प्रवर्गातील नियुक्‍तीबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाच्या अभिप्रायाच्या 
अनुषंगाने नियुक्‍ती देण्याकरीता शासनस्तरावर विचाराधीन आहे. तसेच, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र. २१/२०१९ मध्ये दि. १३.०३.२०१९ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या 
अनुषंगाने गुणवत्ता यादीतील खुला-महिला या प्रवर्गातील शेवटच्या तीन उमेदवारांच्या नियुक्त्या 
मा. न्यायाधिकरणाच्या अंतिम आदेशाच्या अधिन राहून देणे आवश्‍यक आहे. 


त्याअनुषंगाने एकूण ८१ उमेदवाराचे साक्षांकन नमूना, वैद्यकीय तपासणी अहवाल आणि चारित्र्य व 
पूर्वआयुष्य पडताळणी अहवाल प्राप्त झाल्याने त्यांची न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयातील 
परिविक्षाधीन सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब या पदावर अटी व शर्तीनुसार सरळसेवेने स्थानापन्न 
नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनास शिफारस केलेल्या या शासन आदेझासोबतच्या सहपत्र-अ 
मधील नमूद एकूण ८१ उमेदवारांची त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी परिविक्षाधीन सहायक 
रासायनिक विश्ळेषक, गट-ब [६ व्या वेतन आयोगानुसार रु. ९३००-३४८०० + YS पे रु.४४००/-] व 


शासन आदेश HATH: एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४ 


[सुधारीत मॅट्रीक्समधील वेतनस्तर 5-१५ : ४१८००-१३२३०० या वेतनश्रेणीत WAT वेतन आयोगानुसार] या 
पदावर स्थानापन्न नियुक्‍ती खालील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार करण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त संदर्भ क्र. ०४ मधील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयातील सुचने- प्रमाणे संबंधित 
उमेदवारांनी सदर आदेशा प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत संचालक, 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, विद्यानगरी, हंस भुग्रा मार्ग, कलिना, सांताक्रुझ 
(पूर्व, मुंबई- yoo ०९८ येथे आवश्‍यक त्या सर्व मूळ कागदपत्रांसह हजर रहावे अन्यथा सदर शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. 

२) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मुळ अर्ज क्र.२१/२०१९ मध्ये दि.१२.०३.२०१९ 
रोजीच्या आदेशान्वये गुणवत्ता यादीतील खुला-महिला प्रवर्गातील शेवटचे तीन उमेदवार, श्रीमती 
राजमती अशोक पाटील, खुला(महिला) (गुणवत्ता क्र. ७५), श्रीमती शितल बाबूराव मालकर, खुला 
(महिला) (गुणवत्ता क्र. ७६) व श्रीमती विद्या श्रीकांत निकम, खुला (गुणवत्ता क्र. ७७ या उमेदवारांची 
नियुक्‍ती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या अंतिम आदेशाच्याअधिन राहील. 

3) सदर नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता अनुज्ञेय नाही. 

४) सदरहू उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्‍ती दिळी असली तरी त्यांची सेवाज्येष्ठता ही महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने निश्चित केलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहील. 

५) सदरहू उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, 
दिनांक ३१.१०.२००५ नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू राहील. 

६) सदर उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी हा नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या तारखेपासून २ 
वर्षाचा (प्रशिक्षण कालावधी धरून) राहील. 

७) सदर पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 

८) उमेदवाराने परिविक्षाधीन कालावधीत विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आव्यक आहे. 

९) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च, 
२००३ अन्वये संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त मूळ प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.चापअ-१००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९ जानेवारी, 
२००९ नुसार उमेदवारांची चारित्र्य व Yds पडताळणी अहवाल आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती- नियम १९८१ मधील नियम-१५ नुसार वैद्यकीय तपासणी अहवाल सादर 
करणे आवश्‍यक आहे. सदर उमेदवाराची वरील नमूद प्राप्त झालेले अहवालांची तपासणी/छाननी 
करण्याच्या अधीन राहून सदर नियुक्ती देण्यात येत आहे. सदर अहवाल असमाधानकारक असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास सदर नियुक्‍ती कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस देवून समाप्त 
करण्यात येईल. 

११) सदर उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र मूळ स्वरूपात ६ महिन्यांच्या कालावधीत अधिवास प्रमाणपत्र, 
उन्नत आणि प्रगत व्यक्‍ती/गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्र व लहान कुटुंबाचे 
प्रमाणपत्र आणि शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्रे मूळ स्वरूपात तात्काळ सादर करणे बंधनकारक राहील. 

१२) दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित नियमानुसार वाढविळेला 
परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सहायक रासायनिक विश्लेषक, 
गट-ब या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 

१३) परिविक्षा कालावधीमध्ये [६ व्या वेतन आयोगानुसार रु.९३००-३४८०० + ग्रेड पे रु.४४००/-] व 
[सुधारीत मेंट्रीक्समधील वेतनस्तर 58-१५ : रू.४१८००-१३२३०० या वेतनश्रेणीत ७ व्या वेतन 
आयोगानुसार] या वेतनश्रेणीत वेतन मिळेल. परिविक्षाधीन कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर 


Go 


~~ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४ 


पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात ao व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही- 
१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ अनुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते 
अनुज्ञेय राहतील. 

१४ जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षाधीन काळावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित 
दर्जा प्राप्त करू शकले नाहीत आणि / किंवा विहित परीक्षा/ चाचण्या उत्तीर्ण झाळे नाहीत किंवा 
गैरवर्तणुकीबदद्ल दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य नसतील तर se उमेदवाराची 
सेवा सेमाप्त करण्यात येईल. 

१५) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल व सदर परिक्षा उत्तीर्ण 
न झाल्यास त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. 

१६) उपरोक्‍त वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील गट-ब 
च्या अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सेवाविषयक नियम त्यांना लागू होतील. 

१७ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि.०५.११.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर पदासाठी शासनास शिफारस 
केलेल्या गुणवत्ता क्र. ६५ येथील उमेदवार श्री. सुनील बाळासो पाटील, यांच्या नियुक्तीबाबत 
सामाजिक न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार शासनस्तरावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल व त्याबाबत 
वेगळयाने आदेडा निर्गमित करण्यात येतील. 

८) उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्यात येईल, 
तसेच उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र असलेले आधार कार्ड, मोटार ड्रायव्हींग 
लायसन्स अथवा अन्य वैध प्रमाणपत्रे यापैकी एकाच्या आधारे रूजू करून घेण्याबाबतची दक्षता 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३०१७५००२४७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Somnath Vasant Pot: 
DN: c=IN, laharashtra, ou=H. 
Department, p =A 


055: 
12d84cf305d3f791ea7f1 


: 
rialNumbe 7e9c3c1 ef20b007fefc5a1fl ec0e69f061648d 
asant Potare eee 


2019.07.30 18:10:41 +05'30 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री (गृह)/शाहरे/ग्रामीण, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
६. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सा.प्र.वि.१२/सा.प्र.वि.१६-ब) मंत्रालय, मुंबई 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नाशिक/पुणे / 
औरंगाबाद/नागपुर/अमरावती/कोल्हापूर/नांदेड 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश HATH: एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४ 


९. उपसंचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, ठाणे/धुळे/रत्नागिरी/ 
सोलापूर/चंद्रपूर . 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/पुणे / औरंगाबाद/ नागपुर/ अमरावती/ 
कोल्हापूर/ नांदेड/ठाणे/रत्नागिरी/धुळे/सोलापुर/चंद्रपूर 


«७ सर्व संबंधीत उमेदवार. 
(सहपत्र-अ मधील अ.क्र. १ ते ८१ मधील यादीप्रमाणे संचालक, न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फतीने नोंदणीकृत डाकेने) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४ 


सहपत्र-अ 
गृह विभाग, शासन आदेश क्र.एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४, दि.३०.०७.२०१९ 
अ. | म. पेदवाराचे नाव । योगाने विभागीय | aad 
क्र. | लो. नियुक्तीसाठी संवर्ग | न्याय सहायक 
आ< शिफारस केलेला वैज्ञानिक 
त प्रवर्ग प्रयोगशाळेचे 
pal ठिकाण 
क्र. 
१ | १ | श्री.चेतन बबन गुणगे वि.मा.प्र. खुला-१ नाशिक नाशिक 
श्रीरंग खुला = 
2) 2. | aad श्रीरंग माने Guat खुला(महिला-१) पुणे पुणे 
३ | ३ । श्री.अभिषेक मोहनराव ताडे इ.मा.ब खुला-२ अमरावती | अमरावती 
४ | ४ | श्री.शाम वेंकट बोंदर भ.ज.(ड) खुला-३ औरंगाबाद नांदेड 
५ | ७५ | श्री.संतोष अशोक रानडे खुला खुला-४ नाशिक नाशिक 
६ | ६ । श्रीम.मनिषा गेनुलाल डोहडे इ.मा.ब. | इ.मा.ब.(महिला-१) | नागपूर नागपूर 
७ | ७ | SLATE अरुणराव कुलकर्णी खुला खुला-५ औरंगाबाद | औरंगाबाद 
a खुला (महिला-२ 
८ | ८ | श्रीम.किर्ती दिलीप बडवे ता. oN हिला-२) पुणे पुणे 
९ | ९ | ste. प्रज्ञा रघुनाथराव जोशी खुला खुला -६ नागपूर नागपूर 
१० | १० | श्री.किशोर सुरेश गवळे अनु.जाती अनु.जाती-१ नागपूर नागपूर 
११ | ११ | श्री.गुणवंत राजकुमार देशमुख खुला खुला (७) अमरावती | अमरावती 
१२ | १२ | श्रीम.अश्‍विनी सुरेश सातपुते ae अनु.जाती (महिला-१) | कोकण-२ मुंबई 
१३ | १३ | start भिमराव पाटील खुला खुला-८ कोकण- २ मुंबई 
१४ | १४ | श्रीम.पुजा अशोक झांजे खुला खुला -९ कोकण- २ मुंबई 
इ. मा.व. 
१५ | १९५ | श्रीम.अपूर्वबा दिलीप देवरे caren खुला-१० नाशिक नाशिक 
१६ | १६ | श्री.मारुती सोमनाथ घुगे भ.ज. (ड) खुला-११ नाशिक नाशिक 
१७ | १७ | श्री.केशव शामराव कापगते इ. ana. खुला-१२ नागपूर नागपूर 
खुला 
१८ | १८ | श्रीम.अश्‍विनी अशोक यादव aise खुला (महिला) नागपूर नागपूर 
१९ | १९ | श्री.योगेश कुबरलाल पटले इ. ALG. खुला -१२३ नागपूर नागपूर 
२० | २० । श्री.समीर आजमतुल्ला चौधरी | | ST खुला -१४ औरंगाबाद नांदेड 
२१ । २१ | श्री.सुयोग अशोक सोनी खुला खुला -१५ नाशिक नाशिक 
२२ | २२  श्रीम.अर्चना तानाजी सावंत खुला खुला -१६ कोकण-१ | रत्नागिरी 
२३ | २३ | श्री.संतोष बाबासाहेब बाबर खुला खुला -१७ नागपूर नागपूर 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४ 


La. 
४ | २४ | श्रीम.नेहा विदयाधर सारवे खुला -१८ नागपूर नागपूर 
२४ | 2 हा विद ला खुला -१ पूर पूर 
इ. aa. 
२५ । २५ | श्रीम.तृप्ती नुरदेब चौधरी (महिला) इ.मा.व.(महिला-२) | अमरावती | अमरावती 
२६ | २६ | श्री.लिलाधर मुरलीधर भंगाळे खुला खुला -१९ नाशिक नाशिक 
२७ | २७ | श्री.भुवनेश विजय तांडेल वि.मा.प्र खुला -२० कोकण-२ मुंबई 
२८ | २८ | श्रीम.श्‍बेता दिलीप पाटील खुला खुला -२१ औरंगाबाद | औरंगाबाद 
२९ | २९ | श्री.महादेव लक्ष्मण कदम खुला खुला - २२ नागपूर नागपूर 
३० | ३० | श्रीम.शारदा आसाराम ऊबाळे je aa खुला (महिला-४) । अमरावती । अमरावती 
अनु. 
३१ । ३१ । श्रीम.पूनम सुरेश उमाळे (महिला) अनु.जाती (महिला-२) | नाशिक नाशिक 
३२ | ३२ | श्री.बिक्रम अप्पासाहेब ढेरे इ. मा.ब. खुला -२३ नाशिक नाशिक 
३३ | ३३ | श्री.राहुल विलास चव्हाण खुला खुला -२४ औरंगाबाद | औरंगाबद 
३४ | ३४ | श्री.नितीन राजाभाऊ crete इ. मा.ब. खुला -२५ औरंगाबाद नांदेड 
३५ | ३५ | श्री.मयुर आनंदराव राजेशिर्के खुला खुला (खेळाडू-१ । नाशिक नाशिक 
३६ | ३६ | श्री.शशिकांत नारायण आहिरे खुला खुला (खेळाडू-२) । नाशिक धुळे 
३७ | ३७ | श्री.वबिलास शिवाजी ठाणगे खुला खुला (खेळाडू-३) नागपूर नागपूर 
३८ | ३८ | श्री.रुपेश ज्ञानेश्‍वर पाटील इ. मा.ब. इ. मा.ब.-१ कोकण-२ मुंबई 
३९ | ३९ श्री.महेश गुणाजी खेडकर इ. मा.ब. इ. मा.ब.-२ औरंगाबाद नांदेड 
vo | ४० | श्री. आतिश बबनराव गजभिये | अनु.जाती अनु.जाती -२ अमरावती | अमरावती 
४१ | ४१ | श्री.सचिन रमेश गोल्हे इ. AL. इ. मा.व.-३ अमरावती | अमरावती 
४२ | ४२ | श्री.आशिष हरीदास वाघमारे | अनु.जाती अनु.जाती -३ नागपूर नागपूर 
४३ । ४२३ | श्री.भास्कर तुकाराम भोईर अनु. जमाती | अनु. जमाती -१ । औरंगाबाद नांदेड 
४४ | ४४ | श्री.दिग्विजय दिनकर कांबळे | अनु.जाती अनु.जाती-४ नागपूर नागपूर 
४५ | ४५ | श्री.राहुल लोटन पाटील इ. मा.ब. इ. मा.व.-४ अमरावती | अमरावती 
४६ | ४६ | श्रीम.सविता नारायण खोब्रागडे की इ.मा.व.(महिला -३) | नागपूर नागपूर 
खुला न 
४७ | ४७ | श्री.जीबन भरत सदाकाळ गो खुला (अपंग-१) पुणे पुणे 
४८ | ४८ | श्री.शशिकांत भास्कर गटकळ । इ. मा.ब. इ. मा.ब.-५ औरंगाबाद नांदेड 
४९ | ४९ | श्रीम.नेहा गेंदलाल नगराळे अनु.जाती अनु.जाती-४ नागपूर चंद्रपूर 
५० | 4o श्रो.दिपक विष्णू कांबळे अनु.जाती अनु.जाती-५ नागपूर नागपूर 
a भ.ज.(क)- 

श्री.दादासाहेब मारुती बनसोडे .ज.(क अमरावती | अमरावती 
५१ | ५१ | श्री.दादासाहेब मारुती बनसो न क). |. पागागा 8 रावती रावती 
५२ | ५२ | श्री.भागवत रामदास पाटील इ. मा.ब. इ. मा.ब.-६ औरंगाबाद नांदेड 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४ 


५३ | ५३  श्री.उज्बला उदलसिंग नागलोत | विजा. (अ) | विजा.(अ)(महिला -१) | औरंगाबाद | औरंगाबाद 
५४ | ५४ | satay अरुण पाटील इ. मा.ब. इ. मा.व.-७ नागपूर नागपूर 
५५ | ५५ | श्री.चंद्रकांत मारुती हाडबे भ.ज. (ड) भ.ज. (ड) -8 अमरावती अमरावती 
५६ | ५६ | श्री.हरिश्चंद्र दिगंबर जिरीमाळी | इ. मा.ब. इ. मा.ब.-८ औरंगाबाद नांदेड 
५७ | ५७ | श्री.अतुल प्रविण जाधव अनु.जाती अनु.जाती -६ नागपूर नागपूर 
uc | ५८ | श्रीम.कावेरी गंगाधर गोर्ड कल पका इ.मा.व.(महिला-३) | अमरावती | अमरावती 
श्रोम.भाग्यश्री लक्ष्मणराव विजा. (अ) विजा. (अ) हा वाव नं 
१७ ॥ १० | यवारं (महिला) (सर्वसाधारण-१) pul is 
६० | ६० ह रक इ. मा.ब. | इ.मा.ब.(खेळाडू-१) | औरंगाबाद नांदेड 
६१ | ६१ | श्री.प्रविण निवृत्ती कांबळे अनु.जाती अनु.जाती-७ औरंगाबाद नांदेड 
६२ | ६२ । श्रीम. वर्षा शिवाजी ठावरे ह भ.ज. (क) (महिला-१) | नागपूर नागपूर 
uae a भ.ज.(क) 
६३ | ६३ | श्री.पंकज शिवाजी हुलवान भ.ज.(क) ताता) अमरावती | अमरावती 
६४ | ६४ | श्रीम.स्नेहल हरिभाऊ कुताळ me खुला (महिला-५) । औरंगाबाद | औरंगाबाद 
६५ | ६६ | श्रीम.छाया बाळासाहेब काळे यां इ.मा.व.(महिला-४) | औरंगाबाद । औरंगाबाद 
६६ | ६७ । श्रीम.रुपाली सुधाकर सेलोकर ae इ.मा.व.(महिला-५) | नागपूर नागपूर 
६७ | ६८ | श्रीम.सुवर्णा राजाराम बोकले हाय खुला (महिला-६) नागपूर नागपूर 
६८ । ६९ | श्रीम.स्वबाती बाळासो पवार ताता खुला (महिला-७) । अमरावती । अमरावती 
६९ | ७० | श्री.प्रियंका नामदेव चव्हाण ei खुला (महिला-८) | औरंगाबाद | औरंगाबाद 
७० | ७१ | श्रीम.नम्रता नरसिंह घोगरे a खुला (महिला-९) पुणे पुणे 
७१ | ७२ ' श्री.धनंजय उत्रेश्‍वर कोर्ट fanny वि.मा.प्र-१ अमरावती | अमरावती 
७२ | ७३ | श्रीम. रोशन रमेश जाधव a खुला (महिला-१०) । औरंगाबाद । औरंगाबाद 
जगती अस पिंग अनु. जम अनु. जम 
७३ | ७४ | श्रीम.जयश्री अमरसिंग तडवी लां गोवन नागपूर नागपूर 
७४ | ७५ | श्रीम.राजमती अशोक पाटील as खुला (महिला-११ | अमरावती । अमरावती 
७५ | ७६ | श्रीम.शितल बाबुराव माळकर a खुला (महिला-१२) । औरंगाबाद | औरंगाबाद 
७६ | ७७ । श्रीम.विदया श्रीकांत निकम oo खुला (महिला-१३) पुणे पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश HATH: एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/पोल-४ 


७७ | ७८ | श्रीम.स्नेहल सुदाम मांडवे poe eas औरंगाबाद | औरंगाबाद 
७८ | ७९ | श्री.जालींदर मगर पिंपळे अनु. जमाती as औरंगाबाद | औरंगाबाद 
७९ | ८० | श्री.अश्‍विन रमेश गावीत अनु. जमाती pe SHES नागपूर नागपूर 
co | ८१ | श्री.केलास तुकाराम पिठे अनु. जमाती त यती औरंगाबाद नांदेड 
८१ | ८२ | श्री.जितेंद्र सुदाम मराडे अनु. जमाती हा नागपूर नागपूर 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


